जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत 
उपजिल्हा रुग्णालय, अकलूज व उपजिल्हा 
रुग्णालय, पंढरपूर येथील कंत्राटी सुरक्षा 
सेवेच्या प्रलंबित देयकांना मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.३५३/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ३१ डिसेंबर, २०२० 


वाचा:- 
१) सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
संआसे/राज्यस्तर/कक्ष ३ /टे. ९/जिरुसो/उग्रारु/अप/प्रदे/देय/१३३६१-६३१९, दिनांक 
११ नोव्हेंबर, २०१९ 
२) सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/राज्यस्तर/कक्ष ३ /टे. ९/उजिरुअकलूज/पंढरपूर/कंसुसे/प्रदे /७११३९-४०, 
दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय, 


सोलापूर अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, अकलूज व उपजिल्हा रुग्णालय, पंढरपूर येथील कंत्राटी 
सुरक्षा सेवेच्या प्रलंबित देयकांना मान्यत देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत 


पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.3५३/आरोग्य 337 


शासन निर्णय :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय, 


सोलापूर अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, अकळूज व उपजिल्हा रुग्णालय, पंढरपूर येथील कंत्राटी 


सुरक्षा सेवेच्या प्रलंबित देयकांना पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


पुरवठादारा | रुग्णालयाचे नांव | देयक क्रमांक व | देयकाचा कालावधी | देयकाची रक्‍कम 
चे नाव दिनांक 
साठे उपजिल्हा १०२/दिनांक ।माहे डिसेंबर, 2098 | रु.१,४४,०००/- 
रामचंद्र रुग्णालय, १०.१२.२०१८ ते माहे जून, २०१५ 
डी. सोलापूर | AP Avi 

जि.सोलापूर 

उपजिल्हा १११/दिनांक ।माहे डिसेंबर, २०१४ | रु.१,४४,०००/- 

रुग्णालय, १८.०६.२०१९ ।ते माहे एप्रिल, 

पंढरपूर २०१५ 

जि.सोलापूर 

एकूण रु.२,८८,०००/- 


२. जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, अकलूज व उपजिल्हा 
रुग्णालय, पंढरपूर येथील कंत्राटी सुरक्षा सेवेच्या एक वर्षावरील प्रलंबित देयकांना मान्यता देण्यात 
येत असून याव्यतिरिक्त संबंधित देयकांचा अचूकपणा, देयके पूर्वी अदा करण्यात आलेली नाहीत 
इत्यादी सर्व मुद्दे व वैधानिक बाबींची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांची राहील. 

३. उपरोक्त सुरक्षा सेवे करीता झालेला खर्च “मागणी क्रमांक आर-१ २२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य , १३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ४६२४” सन २०२०-२१ मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३ 
विनियम, भाग- दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.३५३/आरोग्य ३अ 


क्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


द्‌. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४४२६०९१७ असा आहे. 
हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


40. 
११, 


Sanjeev Digitally signed by 


Sanjeev 


H a ri S h C h an Harishchandra Dhuri 
Date: 2020.12.31 


dra Dhuri 15:53:41 +05'30' 
( सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर 

वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, अकलूज 

वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, पंढरपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाख), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


